राज्यामध्ये अतिवृष्टिमुळे पूरपरिस्थितीजन्य 
भागामध्ये दि. ०४ ते ३१ ऑगस्ट, २०१९ या 
कालावधीमध्ये पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत 
विविध पशुवैद्यकिय सेवा नि:शुल्क पूरविल्याच्या 
कार्यवाहीस शासनाची कार्योत्तर मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- २०१९/ प्र.क्र. ९६ / पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा: अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.एफएमडी /(33) / 
७५८७ / 2098 / पसं-१२, पुणे, दि.०९.०८.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर, ठाणे, पालघर, 
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अकोला आणि गडचिरोली या जिल्हयांमध्ये अतिवृष्टीमुळे व धरणातील पाणी 
विसर्गामुळे निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीत उपरोक्‍त जिल्हयातील पशुवैद्यकीय संस्थांमार्फत दि. ०४ ते ३१ 
ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीत wee विविध प्रकारच्या पशुवैद्यकीय सेवा नि:शुल्क पूरविण्याच्या 
कार्यवाहीस याव्दारे, शासनाची कार्योत्तर मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, त्या विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७२ 
/२०१९ / व्यय-२ /दि. २६.०८.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०९१६१२२७०३६३०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Anoop Kumar : 

(अनूप PAR) 

प्रधान सचिव (पदुम) 


१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र yas विकास मंडळ, अकोला. 

3. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर विभाग 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, धुळे, 
नंदुरबार, अहमदनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अकोळा आणि गडचिरोली 

५. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-२) मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०१९/ प्र.क्र. ९६/ पदुम-४ 


६. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, 
अहमदनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अकोला आणि गडचिरोली 

७. जिल्हा vata अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, धुळे, 
नंदुरबार, अहमदनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अकोळा आणि गडचिरोली 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, 
अहमदनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अकोला आणि गडचिरोली 

९. निवड नस्ती पदुम ४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


